प्रादेशिक रुग्णालयांकरीता सन २०१९-२० या 
वित्तिय वर्षामध्ये कापडचोपड (लिनन) खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. ९१/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१. 
दिनांक: ७ ऑगष्ट, २०१९. 


संदर्भ- 
१) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
संआसे/कापडचोपड(लिनन)/टे-३/प्रशा.मंजूरी/माआ/टे-२/५२०-२२/१९,दि. १६.५.२०१९ 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७ 
प्रस्तावना -: 


राज्यातील चारही प्रादेशिक रुग्णालयांकरीता सन २०१९-२० या वित्तिय वर्षामध्ये कापडचोपड 


(ळिनन) खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, 


आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी दिनांक १६.५.२०१९ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. त्या 


अनुषंगाने कापडचोपड (लिनन) खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय- 


अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांनी दिनांक १६.५.२०१९ च्या 


पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या कापडचोपड 


(लिनन) खरेदी करण्यासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष क्रमांक,२२१०-वैद्यकिय सेवा व 


सार्वजनिक आरोग्य ०१ -नागरी आरोग्य सेवा -विषमचिकित्सा ११०-रुग्णालये व दवाखाने ११०-६- 


पंचवार्षिक योजनांर्तगत योजना (०६)(०१)-मध्यवर्ती मनोरुग्णालये २१ पुरवठा व सामुग्री (२२१००२९१) या 


लेखाशिर्षा अंर्तगत मंजूर अनुदान रुपये ४,६२,००,०००/-इतके असून त्यापैकी बीडीएस प्रणालीवर वितरीत 


निधी रु,१,७५,१९,०००/-इतके असल्याने वितरीत तरतूदीच्या मर्यादेत प्रस्तावित बाबींच्या खरेदीसाठी 


शासन निर्णय क्र.खरेदी-2019/प्र.क्र.91/आरोग्य-8 


उपलब्ध तसेच वितरीत केलेल्या निधीच्या मर्यादेतच खरेदी करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी कार्यक्रम 


प्रमुखाची राहील,या अटीच्या व खालील अटिंच्या अधिन राहून रक्‍कम रु.१,५५,४७,१७०/- रुपये एक 


कोटी पन्नास लाख सत्तेच्याळीस हजार VHal सत्तर रुपये फक्‍त इतक्या खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे:- 
विवरणपत्र 

अक्र | हातमाग दर प्रामरु | wae | we  प्रारु | एकुण | अंदाजित 
महामंडळावरील पुणे । ठाणे | नागपूर  रत्नागी मागणी | रक्‍कम रुपये 
वस्त्रप्रावरणाचे नांव यांची | यांची यांची ।री यांची 

मागणी | मागणी | मागणी | मागणी 

ia पांढरी बेडशिट २४० फ़ ११०० | ३६०० | २०० ४९०० ।११,७६,००० 
G 0X0 

२ | हिरवी बेडशिट २६१ 2000 | ११०० | 3000 | २०० ६३०० | 9§,¥¥,300 
G 0X0 

3. | निळा/पिक बेडशिट | २६१ 4300 | 9900 | 3000 | २०० ५६०० | १४,६१,६०० 
६०,२९० 

४ | सोलापूरी चादर २८६ | १००० | ८०० | १५०० = | 3800 ।९७,२,४०० 
GOXSO 

षु लाल ब्लकेट६०” ९०” | ४६९ ८९० १००० | १००० fo | २८९० | 93,44,890 

& लहान कारपेट ४६ RE १६५० ho || ie fo | १६५० | ४५,५,४०० 
लहान सतरंजी 3xg | १३५ fo १२०० | 2000 [१०० | 3300 | ४४,५,५०० 
हनीकोम टॉवेल ष्ट (900 3000 | १००० | २०० ४९०० २८,४,२०० 
३०)९६० 

९ । पेशंट Got ee | २९७ १३०० | ५०० ia | १८०० | ५३,४,६०० 
कापड 

णि मोठी सतरंजी १३५४.५ a ८० | _| ८० १०,८,३६० 
१२५१५ 

os भोजन पटटी २०८ ००० | ia an ००० २०,८.,००० 
१.५०%१० 

१२ | बस्कर पटटी १६५१ ei ५०० ae ot yoo | ८२,५,५०० 
9.4xqo 

१३ | पडदा कापड मीटर | ९३ lan 200 ry ae २०० =| १८,६०० 
Gy” 


शासन निर्णय क्र.खरेदी-2019/प्र.क्र.91/आरोग्य-8 


१४ | पांढरी साडी २३७ fo fo 200 fo | २०० | ४७,४०० 
१५ | गुलाबी साडी २३७ fo | ee | 200 a २०० | ४७,४०० 
९५,८७४, ६७० 


महाराष्ट्र राज्य यंत्र महामंडळावरील वस्त्रप्रावरणाची नांव 


१६ | केसमेट कापड ६० | १५० 2000 | १२०० | ४००० | ३७५० | ३९७५० | ५९,६२,५०० 


पन्हा (स्काय ब्ल्यु व 
मरुन कलर) 
एकुण रक्‍कम १,५५,४७,१७० 
रुपये 
अटी :- 


१) सदरहू कापडचोपड (लिननची) आवऱ्यकता/मागणी याची शहानिजा/खातरजमा करण्यात यावी. 


त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदर कापडचोपड(लिननची विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात 


यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 


(तांत्रिक समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक 


विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार 


केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥ /उद्योग-४, 


दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 


कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार विहित 


खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती 


निश्चित करण्यात SSS दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 


बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खाजरजमा 


करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्र.खरेदी-2019/प्र.क्र.91/आरोग्य-8 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 


random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात 


येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व 


त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७) सदर खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्रमांक- ०१ वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य-२२१०-१,आर-नागरी 


आरोग्य सेवा -११० विषमचित्सि-रुग्णालये व दवाखाने -६-११०पंचवार्षिक योजनांर्तगत योजना 


या लेखाशिर्षा अंर्तगत (२२१००२९१) पुरवठा व सामुग्री २१ मध्येवर्ती मनोरुग्णालये-(०१)(०६)सन २०१९- 


२० या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८) सदर खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 


तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील अटींची पुर्तता 


करण्यात यावी. 


११)दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधीत 


कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


2. area निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२ दिनांक 


१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्र.खरेदी-2019/प्र.क्र.91/आरोग्य-8 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०७१५१२३१६३१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Jamsher 
Samsher 
Tadavi 


Digitally signed by Jamsher Samsher 
Tadavi 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15 
€9826781de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9 
d 


serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3be 
a18f6d46feab420783e12f260504f402b54 
de8c476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2019.08.07 16:23:17 +05'30' 


(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


२) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 


३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 


८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 


९) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 


१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


११) अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 


१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


